MARA 


OCTOR 


NE 


Reg . No . NP CITY/ 236 / 2015- 17 
Published on 19th November, 2015 


W 


SHRUR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ३४ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १२- १८ , २०१५/ कार्तिक २१-२७, शके १९३७ [ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ८-०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ.क्र . १८६ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, यांजकडून 
वाचा : सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , बुलडाणा यांचे पत्र जा . क्र .वि .१ - प्रशासन - कृउबास( बुलडाणा)- प्रतिनिधी -४०७४- २०१५, 
दिनांक २३ -०९ - २०१५ . 

आदेश 


क्रमांक वि . ४ - कृउबास- बुलडाणा -पणनप्रक्री -प्रति .नि .- १०३७३ - २०१५ . 

ज्याअर्थी, उक्त वाचा अन्वये सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बुलडाणा येथे पणन -प्रक्रीया सहकारी 
संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून श्री . नारायण काळुबा पाटील ( सुसर), संचालक , बुलडाणा तालुका सहकारी शेतकी खरेदी- विक्री समिती म ., बुलडाणा र.नं . १०६ 
यांचे नांव या कार्यालयाला कळविलेले आहे . 

____ त्याअर्थी, मी , निलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन), १९६३ चे कलम 
१४( ४)( क ) व कलम १३( १)( क ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधिल तरतुदीस अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
बुलडाणा चे संचालक मंडळावर पणन/ प्रक्रीया सहकारी संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून श्री . नारायण काळूबा पाटील ( सुसर), संचालक , बुलडाणा तालुका सहकारी 
शेतकी खरेदी-विक्री समिती म ., बुलडाणा र.नं . १०६ यांची नियुक्ती या आदेशाद्वारे करीत आहे . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १८७. 
वाचा : सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ,चिखली यांचे पत्र जा .क्र .- कृउबास - चि -निवडणूक - ३९६९ - २०१५ , 
दिनांक १५- १० - २०१५ . 

आदेश 


क्रमांक वि .४- कृउबास -चिखली-पणनप्रक्री -प्रति. नि .- १०३७८ - २०१५. 

ज्याअर्थी, उक्त वाचा अन्वये सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , चिखली यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, चिखली येथे पणन- प्रक्रीया सहकारी 
संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून श्री . दीपक पांडुरंग हाके , मु. पो . खोर , ता .चिखली तथा संचालक , मुंगसाजी महाराज सहकारी सुतगिरणी म ., ता .चिखली यांचे नांव 
या कार्यालयाला कळविलेले आहे . 

त्याअर्थी, मी , निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ), १९६३ चे कलम 
१४( ४)( क ) व कलम १३( १)( क ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधिल तरतुदीस अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, 
चिखली चे संचालक मंडळावर पणन / प्रक्रीया सहकारी संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून श्री . दीपक पांडुरंग हाके , मु . पो . खोर , ता .चिखली तथा संचालक, मुंगसाजी 
महाराज सहकारी सुतगिरणी म ., ता . चिखली यांची नियुक्ती या आदेशाद्वारे करीत आहे . 
अ.- एक - अ - १ ( १७०६ ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १२- १८ , २०१५ / कार्तिक २१ -२७, शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ.क्र . १८८ . 
वाचा : सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , जळगांव जामोद यांचे पत्र जा .क्र .वि .१- कृउबास जळगांव जा .-निवडणूक -१३४८ -२०१५, दिनांक ०५-१०- २०१५. 

आदेश 
क्रमांक वि .४ -कृउबास- जळगांव जा .- पणनप्रक्री- प्रति. नि .-१०३८३- २०१५. 

ज्याअर्थी, उक्त वाचा अन्वये सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , जळगांव जामोद यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जळगांव जामोद येथे पणन / 
प्रक्रीया सहकारी संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून श्री . शाम विनायकराव देशमुख, मु . पो . खेर्डा, ता . जळगांव जामोद तथा संचालक , समाधान उर्फ नानासाहेब पाटील 
जिनींग प्रेसिंग सहकारी संस्था म ., जळगांव जा . यांचे नांव या कार्यालयाला कळविलेले आहे . 

त्याअर्थी, मी ,निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ), १९६३ चे कलम 
१४( ४)( क ) व कलम १३( १)( क ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधिल तरतुदीस अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
जळगांव जामोद चे संचालक मंडळावर पणन / प्रक्रीया सहकारी संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून श्री . शाम विनायकराव देशमुख, मु . पो . खेर्डा, ता . जळगांव जामोद 
तथा संचालक , समाधान उर्फ नानासाहेब पाटील जिनींग प्रेसिंग सहकारी संस्था म ., जळगांव जा . यांची नियुक्ती या आदेशाद्वारे करीत आहे. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ .क्र . १८९ . 
वाचा : सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , नांदुरा यांचे पत्र जा .क्र .वि .१- कृउबास १८३२-२०१५, दिनांक १७-०७- २०१५ . 

आदेश 
क्रमांक वि . ४- कृउबास - नांदुरा-पणनप्रक्री - प्रति . नि .- १०३८८- २०१५ . 

ज्याअर्थी, उक्त वाचा अन्वये सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , नांदुरा यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , नांदुरा येथेपणन / प्रक्रीया सहकारी संस्थेचे 
प्रतिनिधी म्हणून श्री . मुकुंदा तुळशिराम मापारी , मु . पो . खैरा तथा संचालक , नांदुरा तालुका सहकारी शेतकी खरेदी-विक्री समिती म ., नांदुरा र.नं . १०३ यांचे 
नांव या कार्यालयाला कळविलेले आहे . 

त्याअर्थी, मी , निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ), १९६३ चे कलम 
१४( ४)( क ) व कलम १३ ( १ )( क ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधिल तरतुदीस अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
नांदरा चे संचालक मंडळावर पणन / प्रक्रीया सहकारी संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून श्री . मुकुंदा तुळशिराम मापारी, मु . पो . खेर्डा तथा संचालक , नांदरा तालुका 
सहकारी शेतकी खरेदी -विक्री समिती म ., नांदुरा र.नं . १०३ यांची नियुक्ती या आदेशाद्वारे करीत आहे . 


बुलडाणा : 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ . 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा. 


भाग १- अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ .क्र . १९० . 

वाचा : ( १ ) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद , मंगरूळपीर , जि . वाशिम यांचे कार्या. पत्र . जाक्र -२७८७- २०१५, दिनांक १९ - १०- २०१५ . 
क्रमांक पणन - स्थानिक प्रा .संस्था प्रतिनिधी- अधिसूचना- ७३६१ - २०१५ . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती , मंगरूळपीर , जि . वाशिम चे संचालक मंडळावर प्रतिनिधी म्हणून स्थानिक प्राधिकरण 
संस्था नगर परिषद , मंगरूळपीर , जि . वाशिम चे वतीने श्री . प्रकाश उर्फ चंदुभाऊ काशीनाथराव परळीकर , अध्यक्ष , नगरपरिषद , मंगरूळपीर , जि . वाशिम 
यांचे नाव निर्देशित करणेबाबत कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन), १९६३ चे कलम १३ ( १ )( इ ) च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक बाजार समितीवर 
बाजार क्षेत्रात असलेल्या स्थानिक प्राधिकरण संस्थांमधून ( नगर परिषद ) चा एक प्रतिनिधी हा संचालक म्हणून राहील अशी तरतूद आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ), १९६३ चे कलम ( १)( इ ) नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती , मंगरूळपीर , 
ता . मंगरूळपीर, जि . वाशिम च्या संचालक पदी स्थानिक प्राधिकरण संस्था ( नगरपरिषद ) मधून श्री . प्रकाश उर्फ चंदुभाऊ काशीनाथराव परळीकर, अध्यक्ष, 
नगर परिषद , मंगरूळपीर, जि . वाशिम यांचे नाव मुख्याधिकारी , नगर परिषद , मंगरूळपीर यांचे उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १) चे पत्रानुसार जाहीर करण्यात येत आहे . 


वाशिम : 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ . 


( अवाच्य ), 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


